पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१०९ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 


Kel 

Ry 

— 
I 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१६/ प्र.क्र.१०४/पोल-३, दि.१३.०९.२०१९. 

२) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.पीडब्लुएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४,दि.२८/३/२०२२. 

3) अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्था-१/ई-७/पुनर्रचना सुधारित आकृतीबंध/२०२२/४५००, दि.१३/१२/२०२२ 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीटीई-३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.१५/०३/२०२४. 

५) TO सह आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/ 

र.व.का/पमोवा/१४८/२०२४,दि.०६/०८/२०२४. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


शासन [नणंय निर्णय :- 


गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथे नमूद दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये मिरा-भाईदर-वसई-विरार पोळीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 


असून, सदर SYM SAHRA पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरून पोलीस निरीक्षक-१५ व 


सहायक पोलीस निरीक्षक-१० अशी एकूण २५ पदे वर्ग करण्यात आली होती. 


२. तद्नंतर संदर्भीय क्र.२ येथील गृह विभाग,शासन निर्णय दि.२८/३/२०२२ व संदर्भीय क्र.३ येथील 


अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 


दि.१३/१२/२०२२ च्या पत्रास अनुलक्षून पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ०१ 


पोलीस उप निरिक्षक (वाहतूक) व २७ सहायक पोळीस उप निरिक्षक (रेडीओ यांत्रिकी) इत्यादी पदे कमी 


करण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


३. यापूर्वी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१०९ अस्थायी 


पदांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद दिनांक 94.03.2028 रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे 


दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


४. आता, उपरोक्त संदर्भ क्र.५ येथील दि.०६.०८.२०२४ रोजीच्या पत्राव्दारे पोळीस सह आयुक्‍त 


(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांनी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील पुढील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या १७,१०९ पदांना दि.०१.०९.२०२४ पासून मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


पदरनिर्मिती य एकूण मागील मुदतवाढ 
.क्र. शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक पदांची दिलेल्या 
निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक 
व दिनांक 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ | २,५६८ शासन निर्णय, गृह विभाग 
घर प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुलै क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल- 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ ३, दिनांक १५.०३.२०२४. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ | २९ 
२ प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ | ३,३५३ 
३ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ 


सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले | ९,४७७ 
४ पदनिर्मितीचे ८१ आदेश, दिनांक २७ एप्रिल १९६४ ते ०८ 
मे २०१७. 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ | १४९४ 


५ प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
गृह विभाग, शा.नि.क्र.अपीओ ३१०८/प्र.क्र.२८४/पोल-३ 
& दि.०७.०८.२००८ व शासन शुध्दीपत्रक क्र.ओअपीओ | ०२ 


३१०९/प्र.क्र.३६६/पोल-३, दि.३०.०१.२०१० क्र. ओपीओ 
३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३, दि.०९ जानेवारी, २०१७ 


ग.वि.,श्ा.नि.क्र.ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३, १८६ 
७ दिनांक १७ मे, २०१७. 


एकूण १७,१०९ 


५. आता, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वरील तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,१०९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ 


पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केळी आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 


६. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय 


पोलीस, (०२)-शहर पोलीस (०२) (०१)-आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 


सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०६.०९.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१६३६२६०५२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA T 
BHALWANE 


(रा. ता. भालवणे) 
उप सचिव, गृह विभाग 

प्रत, 

9) 

2) 
३) ASIST (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) 

) 

) 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड नस्ती. 


